महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा या 
संवर्गातील “वैद्यकीय अधिकारी गट-अ” यांचा 
परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः परिवि-२०२०/प्र.क्र.४९६ /सेवा-३ 
दहावा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल, क्रॉफर्ड मार्केट जवळ, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मंत्रालय,मुंबई- Yoo ००१. 
तारीख: १४ डिसेंबर, २०२०. 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः परिवी-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, दिनांक 
२९ फेब्रुवारी, २०१६. 
२) शासन शुध्दिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः परिवी-२७१८/प्र.क्र.२/आठ, दिनांक 
०७ फेब्रुवारी, २०१८. 
३) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः मभाप-१०८७/१४/सीआर-२/८७/२०, 
दिनांक ३० डिसेंबर, १९८७. 
प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा या संवर्गातील “वैद्यकीय अधिकारी गट-अ” या पदावर दोन 
वर्षांच्या परिविक्षा कालावधीकरीता खालील तक्त्यात नमूद वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची नियुक्‍ती करण्यात 
आलेली आहे. सदर नियुक्त्या सन २०१५ मध्ये सार्वजनिक आरोग्य विभागाअंतर्गत गठित स्वतंत्र निवड 
मंडळाने केलेल्या शिफारशीनुसार “वैद्यकीय अधिकारी गट-अ”या पदावर शासन सेवेत प्रथम 
नियुक्‍तीने करण्यात आलेली आहे. 


= सामान्य प्रशासन विभागाच्या वाचा येथील शासन निर्णयान्वये शासन सेवेतील अधिकारी/ 
कर्मचारी यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याबाबत सुधारित मार्गदर्शक सूचना पारित 
करण्यात आल्या असून,वैद्यकीय अधिकारी, महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ या पदावर 
पदस्थापना दिलेल्या अधिकाऱ्यांनी त्यांचा दोन asta परिविक्षाधीन कालावधी समाधानकारकरित्या 
पूर्ण केलेला असल्याने या अधिकाऱ्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन आदेशा :- 

प्रस्तावनेत नमूद केलेली वस्तुस्थिती विचारात घेता सदर परिच्छेदात नमूद तक्त्यात 
दर्शविल्याप्रमाणे महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा या संवर्गातील खालील “वैद्यकीय अधिकारी गट- 
अ” यांनी त्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्यासाठी आवडयक असणाऱ्या बाबी 
समाधानकारकरित्या पूर्ण केलेल्या असल्याने त्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी त्या तक्त्यातील त्यांच्या 
नावासमोर दर्शविलेल्या स्तंभ क्र.५ मध्ये नमूद दिनांकास (म.नं.) समाप्त करण्यात येत आहे.तसेच 
त्यांची सेवा नियमितपणे पुढे चालू ठेवण्याचा दिनांक स्तंभ H.9 मध्ये नमूद करण्यात येत आहे. 


शासन आदेश क्रमांकः परिवि-२०२०/प्र.क्र.४९६/सेवा-२३ 


अ.क्र नाव कार्यालय | वै.अ.पदावरील | परिविक्षाधीन परिविक्षाधीन वै.अ.पदावरील 
रुजू दिनांक कालावधी कालावधी पुढे । सेवा नियमितपणे 
समाप्त ढकलल्याची पुढे चालू 
केल्याचा कारणे ठेवण्याचा 
दिनांक दिनांक 
शिळ २ ३ Fk षु ६ 1 8 
१ डॉ. भानुदास | प्रा आ केद्र शिव | दि. २०.११.२०१५| दि.०२.१२.२०१७| १३ दिवस रजा दि. ०३.१२.२०१७ 
ओमप्रकाह | बु., जि. 
गिरी रत्नागिरी 
२ डा. प्रविण | सामान्य दि. २४.११.२०१५| दि.२३.११.२०१७| निरंक दि. २४.११.२०१७ 
नारायण रुग्णालय 
मरकडे जालना, जि. 
जालना 
2. आयुक्त, आरोग्य सेवा व कु.क.तथा अभियान संचालक, रा.आ.अ., मुंबई यांना कळविण्यात 


येते की, उक्त वैद्यकीय अधिकारी यांच्या पुढील वेतनवाढी नियमानुसार व विहित तरतुदीनुसार मुक्‍त 
करण्याच्या अनुषंगाने तात्काळ उचित कार्यवाही करावी. 


३. A) उक्त तक्त्यातील अ.क्र. २ येथील डॉ. प्रविण नारायण मरकडे हे भाषा संचालनालयाची 
मराठी भाषा परीक्षा दि. २१.०७.२०१९ रोजी उशीराने उत्तीर्ण झालेले असल्याने त्यांना मराठी भाषा 
परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून दि.२१.०७.२०१९ पासून सूट मिळालेली आहे. तथापि, त्या तक्त्यात त्यांच्या 
नावासमोर जरी त्यांचा परिविक्षा कालावधी दि.२३.११.२०१७ रोजी समाप्त होवून त्यांची वैद्यकीय 
अधिकारी त्या पदावरील सेवा नियमितरित्या जरी दि.२४.११.२०१७ पासून पुढे चाळू होत असली तरी, 
त्यांच्या वेतनवाढी दि.२१.०७.२०१९ पर्यंत रोखून त्या दिनांकापासून त्यांना वेतनवाढी देय होईल. सदर 
वैद्यकीय अधिकाऱ्याच्या वेतनवाढी वाचा क्र.३ येथे नमूद केलेल्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार 
रोखल्यानंतर तद्नंतर भाषा परीक्षा उत्तीर्ण होण्यास सूट मिळाल्याच्या दिनांकापासून सदर 
अधिकाऱ्यास वेतनवाढी देय झाल्यानंतर त्यापुढील सर्व वेतनवाढी त्यांची कोणतीही वेतनवाढ रोखून 
धरण्यात आली नव्हती असे मानून त्यांना मिळतील. मात्र वेतनवाढ रोखल्यामुळे त्यांना ज्या प्रत्यक्ष 
वेतनास मुकावे लागेल त्याची थकबाकी मिळण्याचा हक्क त्यांना राहणार नाही. 


४. सदर शासन आदेशा वाचा येथे नमूद शासन निर्णय/शुध्दिपत्रक यामधीळ तरतुदींन्वये व सामान्य 
प्रशासन विभाग, शासन निर्णय परिवी-२७१५/प्र.क्र.२०३/आठ, दिनांक २५ ऑगस्ट, २०१५ अन्वये 
प्रशासकीय विभाग प्रमुखास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः परिवि-२०२०/प्र.क्र.४९६/सेवा-२३ 


च. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१२१४१५१४४१९९१७ असा आहे. सदर शासन 
great डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by UMESH DHARMA RATHOD 
DN: c=IN, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=9d2847c085fbb527b4b95e7 1ae1457bfffcbb1 14 
U M F S H D H A R M A 7b4cb91423f372da97117d29, postalCode=400001, 

street=MANTRALAYA,MUMBAI, 

serialNumber=3667a98f6d3e5f0ed5652697d674c2eb05d 


RAT H O D 852dd34f87fda6a20696c80787981, ou=PUBLIC HEALTH 
DEPT, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, cn=UMESH 
DHARMA RATHOD 
Date: 2020.12.14 17:39:44 +05'30' 


(डॉ. उमेश ध. राठोड) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१. आयुक्त, आरोग्य सेवा आरोग्य भवन,मुंबई. 
२. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)- १, महाराष्ट्र, मुंबई. 
महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)- २, महाराष्ट्र, नागपूर. 
४. महालेखापाल, लेखापरीक्षा-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
५. महालेखापाल, लेखापरीक्षा- २, महाराष्ट्र, नागपूर. 
६. संचालक, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, आरोग्य भवन, मुंबई 
७. उपसंचालक, आरोग्य सेवा परिमंडळ कोल्हापुर, औरंगाबाद व अकोला 
जिल्हा शल्य चिकित्सक रत्नागिरी, जालना व बुलढाणा 
९. जिल्हा आरोग्य अधिकारी रत्नागिरी, जालना व बुलढाणा 
१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी रत्नागिरी, जालना व बुलढाणा 
११. संबंधित वैद्यकीय अधिकारी, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांच्यामार्फत. 
१२. निवडनस्ती (कार्यासन, सेवा-३). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


